महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमे सन 
२०१०-११ मधील गाव पुरस्कारासाठी 
पात्र गावांची यादी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तंमुगा-०३१३/१७६/प्र.क्र-३६/२०१३/पोळल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०१४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक तंमुगा १०११/प्र.क्र-७२/२०११/पोल-१५, 
दि.३/९/२०११. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं / ४०/९०६९ 
/मातंमुगा /जाहिरात/१०/२०११, दि. ७/८/१३,दि.२०/१२/१३, दि. २३/५/१४, 
दि.६/९/१४ दि.२१/१०/१४ ची पत्रे 


शासन निर्णय :- 


महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहीमेची संदर्भात सन २०१०-११ या वर्षासाठी पुरस्कार प्राप्त 
गावांची नावे दिनांक ३/९/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात सातारा जिल्ह्यातील सोनगांव तर्फे या गावाची लोकसंख्या ४२० अशी 
दर्शविल्याने लोकसंख्येनुसार बक्षिसाची रक्‍कम रु. १,२५,०००/- अशी दर्शविण्यात आली होती. 
तथापि, पुर्नतपासणीअंती सोनगाव तर्फ या गावाची लोकसंख्या २२३० असल्याचे दिसून आली आहे. 
त्यामुळे सोनगाव तर्फ या गावाच्या लोकसंख्येनुसार बक्षिसाची रक्‍कम रु. १,२५,०००/- ऐवजी रु. 
३,७५,०००/- मंजूर करण्यात येत आहे. 

सोनगांव तर्फ या गावास दि. 3/8/2099 च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर झालेली रक्‍कम रुपये 
१,२५,०००/- (रुपये एक लाख पंचवीस हजार फक्त) त्यांनी स्विकारली असल्यास त्यांना उर्वरीत 
रक्‍कम रुपये २,७५,०००/- देण्यात यावी. रक्‍कम स्विकारली नसल्यास त्यांना रु. ३,७५,०००/- (रुपये 
तीन लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) देण्यात यावी. 

महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीमेअंतर्गत पुरस्कारासाठी होणारा खर्च रु. ३,७५,०००/- (रुपये 
तीन लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) मागणी क्रमांक बी-१ “प्रधान लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस (००)(१०) 
तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ” याखाळी सन २०१४-१५ या 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र) जिल्ह्य 7 पोळीस | गावाचे नाव शि पुरस्कारासाठी | विशेष लोकसंख्या 
नाव ठाणे पात्र पुरस्कारासाठी| नुसार 
पात्र बक्षिसाची 
रक्‍कम 
(रुपये 
काका आका कात्रा काळ कला कका 
१ । सातारा | सातारा| सातारा a. व तर्फ | २२३० । पात्र पात्र ३,७५,०००/ 
शहर र 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१३/१७६/प्र.क्र-३६/२०१३/पोल-१५ 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२०/१४/व्यय-७, दिनांक 
१/१२/२०१४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४१२११११३७५१९६२९ असा आहे. हा ASST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ramdas Sahebrao 


Ra aa d a S Khomane 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 


S a h e b fa (0 st=Maharashtra, 


serialNumber=336db1 6f6fa1497f3c25e64 
766a8077d4adfe1f6f372934df480fe426fc 


Kh (0 mM a n e e5849, cn=Ramdas Sahebrao Khomane 


Date: 2015.02.09 10:44:50 +05'30' 


(रा. सा. खोमणे) 
महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, १ व २ (ले. व अ/ लेखापरिक्षा)महाराष्ट्र मुंबई. 
४. पोलीस अधिक्षक, सातारा 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
८. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग, (व्यय-७) मंत्रालय,मुंबई 
१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प-२, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 
११.निवडनस्ती पोल-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


